३६ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, 
पुणे या कार्यालयास प्रशिक्षण शिबिराकरीता 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र :-राछासे-२०२४/प्र.क्र.५३/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-०७ मे, २०२४. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि. १७.०४.२०१५ 
२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/अर्थप्रशिबिरे/२०२४-२५/का-५/८९, 
दि. १५.०४.२०२४ 
३. कर्नल, राष्ट्रीय छात्र सेना, पुणे यांचे पत्र H.329(b)/Acct/Camp/GVM/2028, दि. २४.०४.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी सन १९४८-४९ मध्ये 
राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय छात्रसेनेची तरतूद व रचना 
करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा, १९४८" हा अधिनियम करण्यात आला आहे. ३६ महाराष्ट्र 
बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, पुणे यांच्या (॥950- Selection Trails Cum Coaching 08॥॥०-२०२४) प्रशिक्षण 
शिबीराच्या आयोजनाकरीता रू. २१,८३,६२८/- इतका निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय : - 

३६ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, पुणे यांच्या ( ॥|७50- Selection Trails Cum Coaching 
Camp-202) प्रशिक्षण शिबीराच्या आयोजनाकरीता खालील तक्त्यात नमूद बाबींकरीता रू. २१,८३,६२८/- 
( अक्षरी रूपये एकवीस लक्ष त्र्याऐंशी हजार Wert अठ्ठावीस फक्त. ) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रशिक्षण/डिबिर कार्यालयाचे नांव वितरीत करावयाचा निधी 

त. Professional Coaching Charges रू. ८,१०,०००/- 
२. | ५० मीटर Shooting रेज Charges रू. १,२१,५००/- 
3 Inescapable Items including Shooting Kit | रू. २,९५,८७२/- 
v. POL Charges रू. ५७,२४०/- 

पु. Hiring of Civil Driver रू. २६,६१६/- 

६. Extra Diet रू. 9,28, §00/- 
9. Mufti Clothing रू. २,३२,८००/- 
Cs Miscellaneous Expenditure रू. ८५,०००/- 

र्‌. Foreign Ammunition रू. ४,२५,०००/- 

एकूण | रू. २१,८३,६२८/- 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२०२४/प्र.क्र.५३/क्रीयुसे-३ 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ 
/विनियम,भाग-२, दि. १७.०४.२०१५ मध्ये निर्देशित केल्यानुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ 
भाग पहिला, उपविभाग-३, अनु. क्र. ४ परि. क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर खर्च मागणी क्रमांक- ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०२, (०१) विद्यार्थ्यासाठी युवक 
कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्र सेना (अनिवार्य) २१, पुरवठा व सामग्री (२२०४ ००१६) या 
लेखाशीर्षामध्ये सन २०२४-२५ मध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा या 
लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यांत आलेल्या तरतुदीपेक्षा जास्त निधी खर्च 
होणार नाही या अटीच्या अधीन राहून सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर रक्‍कम 
कोषागारातून आहरित करणेकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून समादेशक अधिकारी, 
३६ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच आयुक्त, क्रीडा 
व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥व/89॥0॥9.9०५.॥) या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०५०७१५५३४८७५२१ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SCHOOL 
S U N | L S U RYA KA NT EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b52de42797ba0b88d461 5daa9566ad8fa49d50637950 

208576d69ab9dba3 13a9, postalCode=400032, st=Mah. hy 


H A NJ E ialNumber=345A2816550FE595955B31526C8E1A31863F6F9 
DC898D91E4543436BE8B73FDA, SUNIL SURYAKANT HANJE 


Date: 2024.05.07 16:06:50 +05'30' 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव (क्रीडा), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र-१ मुंबई 

५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई (संचालनालयामार्फत) 

६. विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९. समादेशक अधिकारी, ३६ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, पुणे 
१०.अवर सचिव (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८) वित्त विभाग- मंत्रालय, मुंबई 
११.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवड नस्ती, क्रीयुसे-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


